मुस्लीम मायनॉरिटीज सोशल वेल्फेअर अँण्ड 
एज्युकेशन सोसायटी, पुसद, जि.यवतमाळ 
संचलित WAYS उलूम उर्दू उच्च प्राथमिक 
शाळा, पुसद, जि.यवतमाळ Wood इटावा वॉर्ड 
कब्रस्तान जवळ, पुसद, जि.यवतमाळ येथे 
स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२१९/प्र.क्र.४३७/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ २०१२/(५९/१२)माशि-२, 

दिनांक ३१ जुले, २०१३. 
संदर्भ :- विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती यांचे क्र.प्राथ/क/२७२४/२०१८, 

दिनांक १६ एप्रिळ, २०१८ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 

मुस्लीम मायनॉरिटीज सोशल वेल्फेअर अँण्ड एज्युकेडान सोसायटी, पुसद, जि.यवतमाळ 
संचलित WAYS VHA Sq उच्च प्राथमिक शाळा, पुसद, जि.यवतमाळ या उर्दू माध्यमाच्या अनुदानित 
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेचे, इटावा वॉर्ड कब्रस्तान जवळ, पुसद, जि.यवतमाळ येथे स्थळांतरास 
मान्यता देण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 
उपरोक्त झाळेचे भाडयाच्या अपुऱ्या भौतिक व शैक्षणिक सुविधा असलेल्या जागेमधून संस्थेच्या 

स्वमालकीच्या जागेत बांधलेल्या इमारतीमध्ये स्थलांतर प्रस्तावित केळे आहे. सदर शाळेचे वर नमूद 
ठिकाणी केलेल्या स्थलांतरास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे. :- 
(१) सदर शाळेच्या स्थलांतराच्या ठिकाणास पालकांची संमती असल्याची तसेच शाळा इमारतीचे आणि 
भौतिक सुविधांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याबाबत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद,यवतमाळ यांनी 
खात्री करण्यात यावी. 
(२) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, sear इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक 
राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व ATA बदळ होणार 
नाहीत. 
(4) सदर झाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(६) शासन निर्णय, दिनांक २८/०८/२०१५ मधील संचमान्यतेच्या सुधारीत निकषांनुसार तसेच, 
शाळांबाबत शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांइतके 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२१९/प्र.क्र.४३७/एसएम-१ 


शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहतील व त्यापेक्षा जास्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत 
राहणार नाहीत, हे संस्थेवर बंधनकारक राहील तसेच, अनुज्ञेय पदांपैकी रिक्‍त पदे अतिरिक्त 
कर्मचाऱ्यांमधून भरण्याबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करणे अनिवार्य राहील. 

७) सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतरास 
मान्यता देण्याबाबत ४ आठवडयात पुढील कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास 
अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९०९१६०८३३४६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ?। Raj. indhe 
it Of Maharashti 
‘School Education And Sport: 

र] *400032, st=Mah hi 


Pravin Rajaram | 
Mundhe ची 


Date: 2019.09.09 17:18:21 +05'30 


(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती 
) 
) 


३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, यवतमाळ 

४) अध्यक्ष/ सचिव, मुस्लीम मायनॉरिटीज सोशल वेल्फेअर अँण्ड एज्युकेशन सोसायटी 
पुसद, जि.यवतमाळ 

५) निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


